शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३२१/ 
प्र.क्र.४०२/एसएम-१, दि. २९ एप्रिल, २०२२ 
चे शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३२२१/प्र.क्र.५०२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ जून, २०२२ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, शासन निर्णय क्रमांकः माझास्थ ३३२१/ 
प्र.क्र.५०२/एसएम-१, दि.२९ एप्रिल, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त शासन निर्णयाच्या संदर्भात 


“विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे जा.क्र.माध्य/क/झ्ा.स्थ/ 
१४६७/२१, दिनांक १९ एप्रिळ, २०२१ चे पत्र” 
याऐवजी 
“विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे जा.क्र.माध्य/क/शझा.स्थ/ 
१४६७/२१, दिनांक १७ मार्च, २०२१ चे पत्र” 


आणि 
प्रस्तावनेतीळ चौथ्या ओळीतील 
“मौ.अंजनी खुर्द, ता.लोणार, जि.बुलडाणा येथे” 
याऐवजी 


“मौजे अंजनी खुर्द (कारेगाव फाटा), ता. लोणार, जि. बुलडाणा येथे” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०६१७१७४५३२१३२१ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRAVIN RAJARAM 


MUNDHE 


(प्रविण मुंढे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३२२१/प्र.क्र.५४०२/एसएम-१ 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 
३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 
४. अध्यक्ष/सचिव, स्व.भुतडा बहुउद्देशिय संस्था, सुलतानपूर, जि.बुळडाणा 
५. निवडनस्ती (एसएम-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


